परिवहन विभागातील २० नव-नियुक्‍्त 
परिविक्षाधीन सहायक मोटार वाहन निरिक्षक 
यांना सेंट्रल इंन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट 
(CIRT), पुणे येथे ४५ दिवसाकरिता पायाभूत / 
निवासी प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षण खर्चास 
प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२३९/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १७ ऑक्टोबर,२०१७ 

वाचा :- 

१) सह परिवहन आयुक्त यांचे पत्र क्र. पआका/का-१३/प्रशिक्षण-२१/२०१७/जा.क्र.१४०१९, 

दि.०५.१०.२०१७ 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांचेकडून सरळ सेवा भरतीने महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे आदेशानुसार नव-नियुकक्‍्त सहायक मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गातील २० अधिकाऱ्यांचे ४५ 
दिवसाकरिता पायाभूत / निवासी प्रशिक्षण सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (915), पुणे येथे 
आयोजित करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

मोटार वाहन विभागात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियुक्‍त उपरोक्त २० सहायक मोटार 
वाहन निरिक्षक यांच्या सेंट्रल इंन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (0॥5ा), पुणे येथील vy दिवसाकरिता 
पायाभूत / निवासी प्रशिक्षणाकरिता २० अधिकारी xX ४५ दिवस X २९००/- प्रतिव्यक्‍ती प्रतिदिन 
(करांसह) रु.२६,१०,०००/- (रु.सव्वीस लाख दहा हजार फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा प्रशिक्षणाचा खर्च, मुख्य ळेखाशीर्ष बी-३, २०४१ वाहनावरील कर (09)(02) मोटार 
वाहन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (योजनांतर्गत) (२०४१ ०३४१)-१३ कार्यालयीन 
खर्च या सन २०१७-१८या अर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०१७/प्र.क्र.२३९/परि->२ 


3. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिळा, उपविभाग 3, 
अ.क्र.४, परिच्छेद क्र.२७ (२)(अ) नुसार प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०१७१३१५१७२६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
K d D tt t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
a a mM a a ray Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df74927034 


H a n aa) a n t i aaa al cn=Kadam Dattatray 


Date: 2017.10.17 13:03:01 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

3. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. सेंट्रल इंन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट (951), पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. निवडनस्ती, परिवहन-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


